पोलीस अधिकारी व कर्मचारी अथवा त्यांचे 
कुटूंबिय यांना शासकीय पोलीस निवासस्थानात 
राहण्यास मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांकः आरएसए-०७१५/प्र.क्र.२४५/पोल-७, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ०३ मार्च,२०१६. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांक:-आरएसए-०७९७/प्र.क्र.१४५/१०/पोल-७, दिनांक १८ नोव्हेंबर,२००५. 
२) शासन निर्णय क्रमांक:-आरएसए-०४०७/प्र.क्र.२२८/पोलळ-७, दिनांक ५मार्च, २००८. 


शासन पूरकपत्र: 


उक्त नमूद क्र. १ येथील शासन निर्णय दिनांक १८ नोव्हेंबर,२००५ मधील परिच्छेद क्रमांक १० नंतर 


परिच्छेद क्र.१०(अ) समावेश करण्यात येत असून तो पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा :- 


२. १०(अ). एखादा पोलीस अधिकारी/कर्मचाऱ्याची बृहन्मुंबईअंतर्गत अन्य पोलीस कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवर बदली झाल्यास त्यास संबंधित घटक प्रमुखाच्या पूर्व परवानगीने नियमित दराने अनुज्ञप्ती शुल्क 
आकारणी करून शासकीय निवासस्थान ताब्यात ठेवता येईल. बृहन्मुंबईबाहेर अन्य जिल्हयातील युनिट्समध्ये 
कार्यरत असेल तर त्याला बृहन्मुंबईतील शासकीय निवासस्थान ताब्यात ठेवण्याची मुभा असणार नाही. अशा 


संबंधित पोलीस अधिकारी/ कर्मचाऱ्याकडून दंडनीय शुल्क वसूल करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसए-०७९६/प्र.क्र.१४५/पोल-७, 


सदर शासन पूरकपत्र क्रमांकः महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३०५१६४६१६९७२९ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chitra S 


C h | t l a S Bc. cas S Patodekar, 


C = IN, S = Maharashtra, O = 
P d k Government Of Maharashtra, 
ato e a r OU = HOME DEPARTMENT 
Date: 2016.03.05 16:58:40 
+05'30' 


(चित्रा पाटोदेकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२ पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई, 
४ सर्व अपर पोलीस महासंचालक, 
4) सर्व fears पोलीस महानिरीक्षक, 
&) सर्व पोलीस उप महानिरीक्षक, 
(9) सर्व पोलीस आयुक्त, 
८) सर्व पोलीस अधिक्षक, 
९) सर्व समादेशक ( राज्य राखीव पोळीस बल गट क्र.१ ते १३), 
qo) सर्व प्राचार्य ( पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये ) . 
११ वित्त विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
92) निवडनस्ती (कार्यासन पोल-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


